राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, 
औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील 
गलगंड सर्वेक्षण पथकातील २० अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०१८/गलगंड/अपदे/प्र.क्र. ६९ /आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्राळय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : १७ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.६ ऑगस्ट, २००७ 
२ 
३ 
४ 
y 
& 


9 


— 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा. नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, 2092 


— 


सार्व.आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र.आन्युवि-२०१८/गलगंड/प्र.क्र.६९/आ-५, दि.२६ फेब्रुवारी, २०१८ 


— 


वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०५ मार्च, २०१८ 


— 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, a. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.१५ मे, २०१८ 


od 


वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०७ सप्टेंबर, २०१८ 


य“ 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (गलगंड), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष ७ क/सर्वेक्षण 
पथक/अ.पदे/प्रस्ताव/१९३/२०१८, दि.०३.१०.२०१८ चे पत्र. 


— 


शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण 
पथकातील २० अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वरील अ.क्र. १ व २ येथे नमुद शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधात समाविष्ट आहेत. सदर पदे राज्यातील जनतेला 
आवश्यकतेनुसार आरोग्य सुविधा पुरवित असल्याने, पदांचे कामकाजाचे स्वरुप व महत्व लक्षात घेता, 
सदर २० अस्थायी पदांचा सुधारीत आकृतीबंध करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास तत्काळ सादर केला जाईल 
या अटीवर पुढील रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०१८/गळलगंड/अपदे/ प्र.क्र.६९/आ-५. 


अ. | पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
क्र. दिनांक संख्या 
अ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नागपूर 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
2. a सांख्यिकी अधिकारी १ रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४०० 
(वर्ग-२) 
३. ~~ सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
4. 7 वाहन चालक १ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
एकूण 4 
ब) गलगंड सर्वेक्षण पथक, कोल्हापूर 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. शकि सांख्यिकी अधिकारी १ रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४०० 
(वर्ग-२) 
३. = | सर्वेक्षण निरिक्षक १ B.4200-20200 ग्रेड पे-२४०० 
(वर्ग-३) 
8. SS सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
4. ae वाहन चालक q रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
एकूण द 
क) गलगंड सर्वेक्षण पथक, औरंगाबाद 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
2. a सांख्यिकी अधिकारी १ रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४०० 
(वर्ग-२) 
३. es सर्वेक्षण निरिक्षक १ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-२४०० 
(वर्ग-३) 
8. =. सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
4. Se वाहन चाळक १ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
एकूण & 
ड) गलगंड सर्वेक्षण पथक, पुणे 
१. शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र-१ १७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६६९> 8 ous पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) ८ 
एकूण १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०१८/गळलगंड/अपदे/ प्र.क्र.६९/आ-५. 


इ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नाशिक 


१. | सा.आ.विभाग, झा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी q रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, (वर्ग-२) 
२०१२ 
एकूण १ 
फ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, अमरावती 
१. | सा.आ.विभाग, शा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.६ ऑगस्ट, (वर्ग-२) 
२००७ 
एकूण १ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--फ) २० 


२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

०१-संचालन व प्रशासन, 

(०१)(०२) प्रादेशिक कार्यालये 

सांकेतांक (२२१० ०३५१) 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७ 
सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810171344183017 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Ashok Balkrishna 
sho En 
DN: c=IN, ०५०५ laharashtra, 
ou=Public Hea ent, 
रन ००५०॥८०१९400( harashtra, 

B a r | ५ h ‘al 2.5.4,20=8bf4abca9cffe245f125a15e04c048 
4588caf62e835869fb4d6f50064ebdcd69, 
serialNumber=fabaff613511¢cd50155bfbc69 

dd29512e15f759a3 1 0be8ca8cb9522ad27e 


a Sadikale 2222s 
(अ.बा. सादिकले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 


प्रत, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका-गलगंड), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०१८/गळलगंड/अपदे/ प्र.क्र.६९/आ-५. 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

६. प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, 
अमरावती. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

८. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व परिक्षण), पुणे. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

११.वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


